विमानचालन संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दिनांक १.३.२०२३ ते दिनांक २९.२.२०२४ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं ११२०/प्र.क्र.५/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वि.सु.-१, 
दि.४.१०.२००४. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एव्हीएन १००८/प्र.क्र.५२६/का.२८-अ, 
दि.१२.३.२०१०. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एव्हीएन १००८/प्र.क्र.५१२६/का.२८-अ, 
दि.२२.२.२०११. 
४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं १११९/प्र.क्र.५/का.२८-अ, 
दि.७७.१२.२०२१ 
५) उपसंचालक,विमानचालन संचालनालय यांचे क्र. डीए/एडीएम/८०७/ 
२०२२, दि.७/१२/२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.२ दिनांक १२/३/२०१० च्या शासन निर्णयान्वये विमानचालन संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवर एकूण २५ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर २५ पदांपैकी केवळ ९ 
पदे स्थायी स्वरूपाची असल्यामुळे संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २२/२/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
उर्वरीत १६ पदांपैकी ११ अस्थायी पदांना स्थायी करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ 
दिनांक ४/१०/२००४ च्या शासन निर्णयाच्या अधिन राहून संदर्भ क्र.४ च्या दिनांक शासन निर्णयान्वये 
उर्वरीत ५ अस्थायी पदांना (यात संचालक, विमानचालन (वर्ग-१) व पोलिस कॉन्स्टेबल वाहन चालक 
(वर्ग-३)-१, शिपाई (वर्ग-४)-१ आणि स्वच्छक (वर्ग-४)-१ या पदांचा समावेश आहे) दिनांक १.३.२०२२ 
ते दिनांक २८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय 
यांनी संदर्भ क्र.५ , दिनांक ७/१२/२०२२ च्या पत्रान्वये सदर अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०२३ ते 
दिनांक २९.२.२०२४ पर्यंत मुदत वाढ देण्याची विनंती केळी आहे. सदर पाच पदांना मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं ११२०/प्र.क्र.५/२८-अ 


शासन निर्णय :- 

dae, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र "अ" मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या (संचालक, विमानचालन (वर्ग-१)-१, वैमानिक 
(वर्ग-१)-१,पोलिस कॉन्स्टेबल (वर्ग-३)-१, शिपाई (वर्ग-४)-१ आणि स्वच्छक (वर्ग-४४-१ अशा) एकूण ५ 
पदांना दिनांक १.३.२०२३ ते दिनांक २९.२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


2: सदर पाच अस्थायी पदांच्या वेतन व भत्ते या प्रित्यर्थचा खर्च मागणी क्र.ए-४, २०७० इतर 
प्रशासकीय सेवा, ११४ परिवहन साधनांची ,खरेदी व परिरक्षण, (००)(०२) शासनाचे विमानचाळन विषयक 
सल्लागार, (संगणक संकेतांक २०७००१५६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वि.सु.-१, 
दिनांक ४.१०.२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


४. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०११२१२४३१६९३०७ असा आहे. हा AIT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHILPA ABHAY 
CHACHAD 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


संचालक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
महालेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थ-१४/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, सा.प्र.वि. कार्या.२८-अ. 


०७८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं ११२०/प्र.क्र.५/२८-अ 


शासन निर्णय क्र. विचासं ११२०/प्र.क्र.५/२८ अ 
दिनांक- १०.०१.२०२३ चे सहपत्र 


"प्रपत्र अ" 
अ.क्‌  संवर्ग/ पदनाम आकृतिबंधानुसार | कायम । दि.२२.२.२०११ । दि.२९.२.२०२४ 
र. मंजूरपदे =| पदे च्या शासन पर्यंत पुढे 
निर्णयान्वये स्थायी | ठेवावयाची 
केलेली पदे अस्थायी पदे 
fae = २ ३ 1 ४ | ५ & 
hae = संचालक,विमानचाळन शिक शा 10 f — a) 
2. | मुख्य वैमानिक LC 4 ae a a 
(हेलिकॉप्टर) 
३ मुख्य वैमानिक (विमान) he ग i a | [ee po 
४ वैमानिक षु [ee | ४ 1१ 
षु सहाय्यक संचाळक ॥- 0 | |. | Sa = Se 
६ | वरिष्ठ लघुलेखक ee |. ते. |. | 
oO प्रमुख लिपिक (_ _ ae Ea fp 10 
८ | वरिष्ठ लेखापाल चिक कि po Po 
९ वरिष्ठ भांडारपाल i. अ za [Se Po 
१० | लेखापाल R= Mie ie i क i= के. 
षि पोलीस कॉन्स्टेबल ४ aa 3 शिंग 
(वाहनचालक) 
१२ | लिपिक टंकलेखक aa za ॥___ "| =e 
१३ । नाईक |. -_ ae विकी 10 fF 
cm स्वच्छक =) iP #0] a aa ae 
१५ | शिपाई 2 po | ॥. _ शी'. _. | a 
१६ । सफाईंगार a re ती, |. ee ee: ee 
एकूण २५ Sr. | ५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


